सन 2028-24 या आर्थिक वर्षात गोपीनाथ 
मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह 
अनुदान योजनेअंतर्गत रु.३० कोटी इतका 
निधी वितरीत करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक गोमुंअ-२०२४/प्र.क्र.१२२/११-अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- ०९ सप्टेंबर, २०२४ 


) कृषिव पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. होअवि-२०२०/प्र.क्र.३3३०/११-अे, दि.१९.०४.२०२३. 
२) कृषिव पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. गोमुंअ-२०२४/प्र.क्र.१२२/११-अ, दि.१९.६.२०२४. 
) वित्त विभाग, शासन निर्णय , क्र. अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.८०/अर्थ-३ दि. २५.७.२०२४ 

) संचालक(विस्तार व प्रशिक्षण, कृषि आयुक्तालय, पुणे यांचे पत्र क्र.गोमुंशोअवि 
२४-२५/का.सां-९/प्र.क्र.८१ ब/सानु. निधी/२२१ आर/२०२४, FF.90 9.2028 


प्रस्तावना :- 


गोपीनाथ मुंडे होतकरी अपघात विमा योजनेमध्ये सुधारणा करुन सन २०२३-२४ पासून 
“गोपीनाथ मुंडे होतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना” राबविण्याबाबत संदर्भ क्र. (9) 
येथील दि.१९.०४.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार संदर्भ 
क्र. (२) येथील शासन निर्णयान्वये, योजनेसाठी सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात करण्यात आलेल्या 
अर्थसंकल्पिय तरतुदीतून प्रस्तुत योजनेअंतर्गत सन २०२३-२४ या वर्षातील मंजूर प्रस्तावांकरीता 
रक्‍कम रु.२५.७२ कोटी इतका निधी वितरीत करण्यात आला असून संचालक (fay), कृषि 
आयुक्तालय, पुणे यांनी संदर्भ क्र. (४) अन्वये प्रस्तावित केल्यानुसार, सन २०२४-२५ या वर्षातील मंजूर 
प्रस्ताव निकाली काढण्यासाठी गोपीनाथ मुंडे WASNT अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजनेअंतर्गत 
रु.३० कोटी इतके अनुदान वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

“गोपीनाथ मुंडे होतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजनेअंतर्गत” सन २०२४-२५ या 
वर्षातील मंजूर प्रस्ताव निकाली काढण्यासाठी, चाळू आर्थिक वर्षामध्ये केलेल्या अर्थसंकल्पिय 
तरतुदीतून रक्‍कम रु.३० कोटी इतके अनुदान, आयुक्‍त (कृषी) यांना वितरीत करण्यास शासनाची 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः गोमुंअ-२०२४/प्र.क्र.१२२/११-अ, 


२. प्रस्तुत खर्च योजनेच्या खालील लेखाशिर्षाखाळी सन २०२४-२५ करिता मंजूर केलेल्या 
अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून भागविण्यात यावा: - 

मागणी क्र. डी - ३ 

२४०१ पीक संवर्धन 

(००) (०६) गोपीनाथ मुंडे होतकरी अपघात विमा योजना (कार्यक्रम) 

(२४०१ ४४२७) राज्य योजना - ३३ अर्थसहाय्य. 


३. सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात येणारा निधी संदर्भ क्र. (१) च्या शासन निर्णयात 
नमूद तरतूदीनुसार खर्च करण्याची जबाबदारी आयुक्‍त (कृषि) यांची राहील. 


8. उपरोक्त प्रमाणे उपलब्ध करुन देण्यात येणाऱ्या निधीच्या विनियोगाबाबतचे उपयोगिता 
प्रमाणपत्र आयुक्‍त (कृषि) शासनास सादर करतील. 


५. प्रस्तुत योजनेच्या प्रयोजनार्थ आयुक्‍तालय स्तरावर आयुक्‍त (कृषि) यांना नियंत्रण अधिकारी व 
सहाय्यक संचाळक, लेखा-१, यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून, तसेच, जिल्हास्तरावर 
जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी यांना नियंत्रण अधिकारी आणि संबंधित जिल्हयाच्या जिल्हा अधीक्षक 
कृषि अधिकारी कार्यालयातील लेखाधिकारी यांना, आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. 


६. प्रस्तुत शासन निर्णय, नियोजन विभाग व वित्त विभागाने त्यांचे अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक 
अनुक्रमे अनौसं. क्रमांक ४१२/का.१४३१, दि.१३.८.२०२४ व अनौसं. क्रमांक २७०/२०२४/व्यय-१, 
दि.२२.८.२०२४ अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेताक २०२४०९०९१६२५२९७३०१ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


NEETA EKNATH 
SHINDE 


(निता Bre) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 
३. मा. मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव/ विशेष कार्य अधिकारी 
४. सर्व मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव /विशेष कार्य अधिकारी 
५. सर्व मा.विधानसभा सदस्य 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः गोमुंअ-२०२४/प्र.क्र.१२२/११-अ, 


. सर्व मा. विधानपरिषद सदस्य 

. मा.मुख्य सचिव यांचे सह सचिव,मंत्रालय,मुंबई३२ 

. सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 
. सर्व विभागीय महसूल आयुक्‍त (कोकण, नाशिक, पुणे, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर) 
qo. aga (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

११.सर्व जिल्हाधिकारी 

१२.उप सचिव, (११-अ व 2-3), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 
१३.सर्व कृषि संचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१४.सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक 

१५.सर्व जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी 

१६.सर्व जिल्हा परिषदांचे, जिल्हा कृषि विकास अधिकारी 
१७.महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, (लेखापरिक्षा ), मुंबई. 

१८. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, ( लेखावअनुज्ञेयता ), मुंबई 
१९.महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, (लेखापरिक्षा ), नागपूर 
२०.महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, (लेखावअनुज्ञेयता),नागपूर 
२१.संचाळक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

२२.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

२३.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

२४.मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२५.सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२६.सर्व तहसिलदार 

२७.सर्व उप विभागीय कृषि अधिकारी 

२८. सर्व तालुका कृषि अधिकारी 

२९.निवडनस्ती, कार्यासन 99-31. 


one G&G & 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


